महाराष्ट्र शासन 
गोपनीय/तात्काळ 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


[ लक्षवेध :- श्री. एस. एस. बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना) ] 


क्रमांक : आयपीएस- १२०६ /प्र.क्र.२७४ / पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २००७. 


विषय : अपर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
श्री. राजेश प्रधान, भापोसे-२००३. 


संदर्भ : १) आपले पत्र क्रमांक : पोमसं/१/९७२६/भापोसे तुकडी-५६/२००४, 
दिनांक ०४.१२.२००६. 
२) शासनाचे क्रमांक आयपीएस १७०६/प्र.क्र.४९/पोल-१, 
दिनांक १९.०८.२००६ चे पत्र 
उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाकिंत पत्रास अनुसरुन शासनाने याप्रकरणी पुढे दर्शविल्यानुसार 


नियुक्तीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.:- 
अधिका-यांचे नांव सध्याचे पद 


श्री. राजेश प्रधान, । सहायक पोलीस अधीक्षक / 
भापोसे२००३ उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, मालेगांव, नाशिक 
ग्रामीण 


नविन नियुक्तीचे पद 


अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगांव, 
नाशिक ग्रामीण. 
( पदोन्नतीवर ) 


२. श्री. संजय जाधव, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगांव, जि.नाशिक (पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
आदेशाधिन) यांचे नवीन नियुक्तीचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सहायक पोलीस अधीक्षक / उप विभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगांव, नाशिक ग्रामीण या 
पदावरील पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. उपरोक्त शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित अधिका-यास आपल्या 


स्तरावर पत्र पाठविण्यात यावे व याबाबचा अनुपालन अहवाल संबंधितांनी पदभार स्विकारल्याचा दिनांक 


छी ४ _- 


( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


नमूद करुन शासनास कृपया तात्काळ पाठवावा. 


D:\new pol-t\Promotion\LetterCR 274.06 


क्रमांक : आयपीएस-१२०६/प्र.क्र.२७४/पोल-१, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २००७. 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे उप सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक. 
५) लेखाधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड नूस्ती / / वैयक्‍तीक नस्ती 
त्व” कल्क IOV, CHPAIA, HE aaa" 


Rnb 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


D.snew pol-1\Promotion\LetterCR 274.06 


